सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखा 
स्थापत्य शाखेतील प्रादेशिक विभागाच्या 
अधिपत्याखाली आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक :- ०१ एप्रिळ, २०२४. 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.०५ फेबुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई अंतर्गत असलेली सर्व मंडळ/विभाग/ 


उपविभागीय कार्यालये स्थापत्य शाखेतील मुख्य अभियंता यांच्या नियंत्रणाखाळी आणण्यास शासन निर्णय 


दि.०५ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. विद्युत विभागातील मंडळ/विभाग 


कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रतिवेदन 


अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी असणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 


नियमपुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ट ३४ व ४२ नुसार सोपविण्यात आलेल्या कामांसाठी सर्व मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी नेमणे आवश्‍यक आहे. तसेच 


विद्युत कामात सुसुत्रता आणण्याकरीता प्रशासकीय व तांत्रिक कामांसाठी महसूल विभाग निहाय त्या त्या 


मुख्य अभियंता प्रादेशिक विभागांतर्गत विदयुत शाखेतील मंडळ/विभाग/उप विभागीय कार्यालये आणण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेली सर्व विद्युत मंडळ/विभाग/उपविभागीय कार्यालये 


सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्र-१ नुसार स्थापत्य शाखेतील त्या त्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग यांच्या नियंत्रणाखाळी आणण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 


विद्युत विभागातील तांत्रिक कामांसाठी व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका १९८४ मधील 


परिशिष्ट ३४ व ४२ नुसार सोपविण्यात आलेल्या कामांसाठी सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्र-१ नुसार 


संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता (विद्युत), दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, छत्रपती संभाजी नगर व अधीक्षक अभियंता 


(विद्युत), प्रादेशक मंडळ, मुंबई, पुणे, नांदेड, नागपूर खुद्द व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी 


यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक कामासाठी दैनंदिन अहवाल अधिकारी व प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून सोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


दर्शविलेल्या विवरणपत्र-२ नुसार अनुक्रमे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 


पुणे, नांदेड, नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


३. शासनास सादर करावयाचे सर्व प्रस्ताव (धोरणात्मक, तांत्रिक मान्यता, आस्थापना विषयक सर्व 


बाबींसंदर्भात प्रस्ताव व इतर प्रस्ताव) यासंदर्भात समन्वयक अधिकारी म्हणून अधीक्षक अभियंता (विद्युत), 


प्रादेशिक मंडळ, मुंबई यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. अधीक्षक अभियंता (विद्युत), प्रादेशिक मंडळ, मुंबई 


यांनी सर्व विद्युत मंडळ कार्यालयांशी समन्वय साधून विहित मुदतीत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची 


दक्षता घ्यावी. 


४. शासन निर्णय, दि.०५ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या कार्यालयीन 


कामकाजाकरीता मंजूर करण्यात आलेली सर्व पदे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


मुंबई अंतर्गत वर्ग करण्यात आली होती. सदर निर्णयात बदल करुन मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या 


कार्यालयीन कामकाजाकरीता मंजूर करण्यात आलेली सर्व पदे अधीक्षक अभियंता (विद्युत), प्रादेशिक मंडळ, 


मुंबई यांना शासनास सादर करावयाच्या सर्व प्रस्तावासाठी / कार्यालयीन कामकाजासाठी तात्पुरत्या 


स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४०४०११६४८२४८८१८ असा आहे. 


६. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDEEP 5981260 £& en 
REWALE _ 


(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्रशासन 


१. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्वसह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/छत्रपती 
संभाजी नगर/अमरावती/ नागपूर/नांदेड. 

६. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई. 

७. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे (स्थापत्य /विद्युत) / दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळे 

८. निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन- १ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
दि.०१ एप्रिल, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


मुख्य अभियंता 
कार्यालय 


मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई 

(नियंत्रक 
अधिकारी) 


मुख्य आ 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
(नियंत्रक 
अधिकारी) 


मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 


मंडळ कार्यालय 


अ) अधीक्षक 
अभियंता, मुंबई 
प्रादेशिक विद्युत 
मंडळ 


अ) arate 
अभियंता, मुंबई 
प्रादेशिक विद्युत 
मंडळ 


अ) अधीक्षक 
अभियंता, मुंबई 
प्रादेशिक विद्युत 
मंडळ 


विवरणपत्र-९ 


विभाग कार्यालय । उप विभाग कार्यालय 


१) कायकारी 
अभियंता, दक्षिण 
मुंबई विद्युत 


अभियंता, मध्य 
मुंबई विद्युत 


अभियंता, उत्तर 
मुंबई विद्युत 


अभियंता, ठाणे 
विद्युत विभाग 


६) कार्यकारी 


अभियंता, रायगड 


विद्युत विभाग 


७) कायकारी 


अभियंता, नाशिक 


विद्युत विभाग 


i) मंत्रालय विद्युत 
उपविभाग 

ii) नवीन 
विधानभवन 
विद्युत उपविभाग 


विद्युत 
11) दादर विद्युत 
उपविभाग 


i) मुलुंड विद्युत 
उपविभाग 

1) अंधेरी विद्युत 
उपविभाग 


उपविभाग 
ii) भोंगा विद्युत 
उपविभाग 


उपविभाग 
ii) कल्याण 
विद्युत उपविभाग 


i) रायगड विद्युत 
उपविभाग 

11) रत्नागिरी 
विद्युत उपविभाग 


i) नाशिक विद्युत 
उपविभाग 

1) अहमदनगर 
विद्युत उपविभाग 


iii) मलबार 
टेकडी विद्युत 
उपविभाग 

iv) शहर विद्युत 
उपविभाग 


उपविभाग 


111) वांद्रे विद्युत 
उपविभाग 

iv) महाराष्ट्र सदन 
नवी दिल्ली 
उपविभाग 


iii) प्रकल्प विद्य 
उपविभाग 


11)पालघर विद्य 
उपविभाग 

iv) नवी मुंबई 
विद्युत उपविभाग 


iii) सिंधुदुर्ग 
विद्युत उपविभाग 


iii) मालेगांव 
विद्युत उपविभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


iii) नंदुरबार 
विद्युत उपविभाग 


i) धुळे विद्युत 
उपविभाग 
ii) जळगांव 


८) कार्यकारी 
अभियंता, धुळे 
विद्युत विभाग 


(नियंत्रक 
अधिकारी) 


मुख्य अभियंता, ९) कार्यकारी i) पुणे विद्युत iii) ससून विद्युत 
सार्वजनिक उपविभाग H.R । उपविभाग 
बांधकाम ii) पुणे विद्युत 
प्रादेशिक विभाग, उपविभाग क्र.२ 
iii) THOT 
विद्युत उपविभाग 
अधिकारी) 


iii) मिरज विद्युत 
उपविभाग 


मुख्य अभियंता, पती संध iii) जालना 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, छत्रपती | नगर विद्युत विद्युत उपविभाग 
बांधकाम संभाजी नगर उपविभाग क्र.१ 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नांदेड विद्युत विभाग ।11)छत्रपती संभाजी 
छत्रपती संभाजी नगर विद्युत 
नगर उपविभाग क्र.२ 
(नियंत्रक 
अधिकारी) 
मुख्य अभियंता, र 1)धाराशिव विद्युत | iii) लातूर विद्युत 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, उपविभाग उपविभाग 
बांधकाम ii) बीड विद्युत 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नांदेड उपविभाग 
नांदेड नां iii) 
(नियंत्रक उपविभाग विद्युत उपविभाग 
अधिकारी) ii) परभणी 

विद्युत उपविभाग 
मुख्य अभियंता, ate i) नागपूर विद्युत 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, नागपूर | उपविभाग H.R । महाविद्यालय व 
बांधकाम प्रादेशिक tag । विद्युत विभाग  ।11) नागपूर विद्युत | रुग्णालय विद्युत 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नागपूर उपविभाग क्र. | उपविभाग 
नागपूर iv) भंडारा विद्युत 
(नियंत्रक उपविभाग 
अधिकारी) )गोंदिया विद्युत 
उपविभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


iii) गडचिरोली 
विद्युत उपविभाग 


i) चंद्रपूर विद्युत 
उपविभाग 

ii) वर्धा विद्युत 
उपविभाग 
मुख्य अभियंता, | ड) अधीक्षक १७) कार्यकारी | i) अमरावती iii) अकोला 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, विद्युत उपविभाग । विद्युत उपविभाग 
बांधकाम प्रादेशिक विद्युत्‌ । अमरावती विद्युत । 1) बुलढाणा 

प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नागपूर विद्युत उपविभाग 

अमरावती i) यवतमाळ 113बाशि 

(नियंत्रक अभियंता. विद्युत उपविभाग | उपविभाग 
अधिकारी) 


१६) कार्यकारी 
अभियंता, चंद्रपूर 
विद्युत विभाग 


मुख्य अभियंता, | इ) अधीक्षक 

सार्वजनिक अभियंता (१९)कार्यकारी | १मुंबई शहर 

बांधकाम (विद्युत), दक्षता ब | अभियंता (१) २.मुंबई उपनगर | १९.नंदुरबार 
प्रादेशिक विभाग, | गुण नियंत्रण ३.ठाणे १२.जळगांव 
छत्रपती संभाजी । मंडळ, छत्रपती ४.पालघर १३.पुणे 
नगर संभाजी नगर ५.रायगड १४.कोल्हापूर 
(नियंत्रक (कार्यक्षेत्र संपूर्ण ६.रत्नागिरी १५.सोलापूर 


अधिकारी) महाराष्ट्र) ७.सिंधुदुर्ग १६.सातारा 
८.नाशिक १७.सांगली 


९.अहमदनगर 
२०)कार्यकारी | ९छत्रपती संभाजी | १९.गांदिया 
अभियंता (२) नगर १२.भंडारा 
२.धाराशिव १३.चंद्रपूर 
३.नांदेड १४.वर्धा 
४.जालना १५.अमरावती 
५.लातूर १६.अकोला 
६.बीड १७.यबतमाळ 
७.परभणी १८.बुलढाणा 
८.हिंगोली १९.बाशिम 
९.नागपूर 
१०.गडचिरोली 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
दि. ०१ एप्रिल, २०२४ सोबतचे सहपत्र 
विवरणपत्र-२ 
मुख्य अभियंता कार्यालय मंडळ कार्यालय 


मुख्य अभियंता, SSH बांधकाम प्रादेशक  । अधीक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत 
विभाग, मुंबई ं 
(प्रतिवेदन अधिकारी) 
मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्र 
विभाग,पुणे 
(प्रतिवेदन अधिकारी) 
मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक । अधीक्षक अभियंता, प्रादाशक विद्युत 
विभाग, नांदेड मंडळ, नांदेड 
(प्रतिवेदन अधिकारी) 
मुख्य अभियंता, ASA बांधकाम प्रादेशिक । अधीक्षक अभियंता, प्रादाशक विद्युत 
विभाग, नागपूर मंडळ, नागपूर 
(प्रतिवेदन अधिकारी) 

भयंता, सावज र 9 भयंता (विद्युत), दक्षता व 
विभाग, छत्रपती संभाजी नगर गुणनियंत्रण मंडळ, छत्रपती संभाजी नगर 
(प्रतिवेदन अधिकारी) (कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


